सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता 
सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण (४४०६ 
०४९२) लेखाशीर्षांतर्गग अनुदान वितरण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : 03.09.2023. 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल, २०२२ 


२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.४२/२०२२-२३/१५२, दि. २२.०६.२०२२. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/नबाप्र/ प्र.क्र.२७/१५४/२०२२-२३, दि. २२.०६.२०२२. 
४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/ 
पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२७/१७८/२०२२-२३, दि. ०८.०७.२०२२. 
५) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/ 
पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२७/१८८/२०२२-२३, दि. ११.०७.२०२२. 
६) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/नबाप्र/ प्र.क्र.४१/२०२२-२३/२१६, दि. १९.०७.२०२२. 
७) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र. कक्ष-१/ 
पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.२७/२२२/२०२२-२३, दि. २१.०७.२०२२. 
८) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११, दि. २२.०७.२०२२. 
९) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११, दि. २७.०७.२०२२. 
१०) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११, दि. २९.०९.२०२२. 
११) महसूल व वन विभाग, शासन पत्र क्र. साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११, दि. २२.१२.२०२२. 
१२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर, यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/ 
पी/यो/चाबाप्र/ प्र.क्र.२७/५७७/२०२२-२३, दि. २७.१२.२०२२. 


श्रस्तावना:- 


वन आणि वनेतर क्षेत्रात वृक्ष लागवड व संवर्धन करण्याकरीता राज्य योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ 
करीता “सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत रु. ८६६९३.८२ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 

इतका निधी (०२-मजूरी अंतर्गत रु. ५४९११.८६ लक्ष + २१-पुरवठा व सामग्री अंतर्गत रु.३१७८१.९६ लक्ष) 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत ३ योजनांकरिता अर्थसंकल्पीत निधी पुढीलप्रमाणे 
आहे :- 


(रू. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव अर्थसंकल्पीत निधी 
शः ०२-मजूरी । २१-पुरवठा व सामुग्री एकूण 
वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम ३३६७७.१९ १९४९१.७३ ५३१६८.९२ 
२ | महत्वाचे रस्ते, कालवे व रस्त्यांच्या २०७२१.४३ ११९९३.१७ ३२७१४.६० 
दुतर्फा वृक्ष लागवड 
३ | महत्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा ५१३.२४ २९७.०६ ८१०.३० 
असणाऱ्या टेकडयांचे हरितीकरण 
एकूण ५४९११.८६ ३१७८१.९६ ८६६९३.८२ 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ चे परिपत्रकान्वये वित्तिय वर्ष सन २०२२-२३ करिता अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीची मासिक निधी विवरणपत्रे, अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) 
प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२२-२३ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, 
२०२२ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक 
तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियत्रण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच निधी वितरीत करताना मासिक निधी 
विवरणपत्रात (Hal फ्लो स्टेटमेंट) ज्या दरमहा खर्च रकमा दर्शविण्यात आलेल्या आहेत, त्याच्याशी सुसंगत 
असाव्यात, असे नमूद करण्यात आले आहे. 


३. सदर योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून संदर्भ क्र. २ अन्वये सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षाकरिता महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा असणाऱ्या टेकड्यांचे हरितीकरण या योजनेंतर्गत 
रु. ७६१.७७ लक्ष रकमेचा चाळू बाब प्रस्ताव प्राप्त AST असून, सदर कामांकरिता अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्यास विनंती केली आहे. तसेच, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांच्या संदर्भ क्र. ५ च्या पत्रान्वये, वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम या योजनेंतर्गत शासनास 
सादर करण्यात आलेल्या सुधारित प्रस्तावानूसार ७६८४७.८३ हेक्‍टर क्षेत्रातील रोपवनाची बांधील कामे 
तसेच मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती व यवतमाळ यांनी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील पुर्व 
पावसाळी कामांपैकी शिल्लक राहिलेली चेनलिंक फेन्सींगची कामे व वनसंरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली 
यांचेकडील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील रोपवन कामांचा प्रलंबित निधी (रु.५१५.१३ लक्ष), याकरिता 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 


एकूण रु. २७१४३.९९ लक्ष रकमेचा सुधारित चालू बाब प्रस्ताव प्राप्त झाला असून सदर कामांकरिता अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्यास विनंती करण्यात आळी आहे. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडून संदर्भ क्र. ६ च्या पत्रान्वये महत्वाचे रस्ते/रेल्वे/काळवे/दुतर्फा 
वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता बांधील कामांच्या रु. ४०२४२.५३ लक्ष च्या 
प्रस्तावास अर्थसंकल्पीत नियतव्ययाच्या अनुषंगाने शासन मंजूरी प्रदान करुन सदर कामांकरिता अनुदान 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केली आहे. 

४. नमूद करण्यात येते की, उपरोक्त संदर्भ क्र. ८, ९ व १० वरील झासन निर्णयांन्वये "सामुहिक 
पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम (४४०६ ०४९२)" या योजनेंतर्गत रु. ३१९६१.८९ लक्ष इतका निधी 
(०२-मजूरी अंतर्गत रु. २३०६२.९६ लक्ष + २१-पुरवठा व सामग्री अंतर्गत रु. ८८९८.९३ लक्ष) निधी वितरित 
करण्यात आला आहे. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 


(रु. लाखात) 
सामुहिक पातळीवर ठोस सन २०२२-२३ | दि. २२.०७.२०२२, दि. २७.०७.२०२२ व दि. २९.०९.२०२२ 
वनरोपण कार्यक्रम अंतर्गत  । मंजुर नियतव्यय | रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये वितरीत निधी 
०२-मजूरी । २१-साहित्यव एकूण 
पुरवठा 

वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम |  ५३१६८.९२ १४१४४.४१ ५४५७.६८ १९६०२.०९ 
महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा ८१०.३० २१५.५५ ८३.१७ २९८७२ 
टेकडयांचे हरितीकरण 
महत्त्वाचे रस्ते/रेल्वे/कालवे/ ३२७१४.६० ८७०३.०० ३३५८.०८ १२०६१.०८ 
दुतर्फा वृक्ष लागवड 

एकूण ८६६९३.८२ २३०६२.९६ ८८९८.९३ ३१९६१.८९ 


आता, सदर योजनेंतर्गत उक्त तीन योजनांकरिता ०२-मजुरी या सविस्तर शिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीत 
रकमेच्या १४% निधी तसेच २१-साहित्य व पुरवठा या सविस्तर शिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीत रकमेच्या १४% 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात (००(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपण कार्यक्रम 
(४४०६ ०४९२) अंतर्गत येणाऱ्या योजनांकरिता ०२-मजुरी व २१-साहित्य व पुरवठा या उद्दिष्टांतर्गत 
पुढीलप्रमाणे निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 


(रु. लाखात) 
सामुहिक पातळीवर ठोस सन २०२२-२३ वितरीत निधी 
वनरोपण कार्यक्रम अंतर्गत मंजुर नियतव्यय | 02 -मजूरी | २१-साहित्य व पुरवठा | एकूण 
वनीकरणाचा भरगच्च कार्यक्रम ५३१६८.९२ | ३६७१.६८ २१२५.१० ५७९६.७८ 
महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा ८१०.३० ७१.८५ ४१.५८ ११३.४३ 
टेकडयांचे हरितीकरण 
महत्त्वाचे रस्ते/रेल्वे/कालवे/ ३२७१४.६० | २९०१.०० १६७९.०४ ४५८०.०४ 
दुतर्फा वृक्ष लागवड 

एकूण ८६६९३.८२  ६६४४.५३ ३८४५.७२ १०४९०.२५ 


२. सदर निधी प्रस्तावात नमूद केल्याप्रमाणे ज्या विविध कामांकरिता खर्च करण्यात येणार आहे 
त्यानुषंगाने यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांत नमूद सुचना/अटी व शर्ती यांचे 
पालन होत असल्याबाबतची खातरजमा करूनच निधी वितरणाची कार्यवाही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी करावी. 


३. सदर निधी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती 
आराखड्याप्रमाणे, विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी 
आढावा घ्यावा. सदर निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च 
होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) हे वर्ष २०२२-२३ मध्ये सदर योजनेंतर्गत 
वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


ष्‌. ज्या प्रकरणी वन परिक्षेत्र धधिकारी/सहायक वनसंरक्षक यांनी त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराबाहेर तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, se प्रकरणी सक्षम अधिकाऱ्यांनी सुधारित 
तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे, याबाबत खातरजमा करुनच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), पुणे यांनी 
सदर निधी वितरीत करावा. तांत्रिक/प्रशासकीय मान्यता दिल्याची खातरजमा करुनच सदर निधी वितरीत 
करण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 


६. सदर निधी वितरित करण्यापूवी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ करीता वितरित केलेला निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्यतिरिक्‍त अन्यत्र ठिकाणी वळती केला नसल्याची खात्री करावी. 


७. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकातील तरतूदी व 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख केलेल्या तरतुदी व 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


८. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झाळेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्यामार्फत व्हावे. 


९. सदर योजने अंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्र.सी-१०, 

४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च, 


(००)(०६) सामुहिक पातळीवर ठोस वनरोपन (४४०६ ०४९२). 
०२- मजूरी, २१- साहित्य व पुरवठा 


१०. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचे दि. ४.०४.२०२२ रोजीचे परिपत्रक तसेच वित्त विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र. विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ अन्वये विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०३१५३७०२०७१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b00b3ae6f82b447bdd60190209F1258e1 70f8f617d261f8 
186281 dfbfdf28cOd, postalCode=400032, st=Mi 


SABAJ] GOVEKAR sities याना ce 
( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. मुख्य वनसंरक्षक/ वनसंरक्षक (प्रादेशिक) (११ वृत्त) 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२२/प्र.क्र.४०/फ-११ 


. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 
. उप वनसंरक्षक (प्रा) (सर्व/ विभागीय वन अधिकारी (प्रा// उपविभागीय वन अधिकारी (प्रा) 
., विभागीय वन अधिकारी,सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर 
दट 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

११.निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२.वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.कार्यासन अधिकारी, फ-२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५.उप सचिव/अवर सचिव (सर्व), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१६.निवडनस्ती फ-११. 


9 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


